महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.- १६२२/प्र.क्र.२२१/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २० जानेवारी, २०२३. 


विषय :- राज्यातील या विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष 
(३०५३ ०१४६) खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


वाचा :- १. वित्त विभाग, का-अर्थ यांचे परिपत्रक, दि.०४.०४.२०२२. 

२. प्रधान सचिव(व्यय), वित्त विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र, 
दि.०५.०४.२०२२ . 

३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मविविकं/२०२२ /वित्त व लेखा/२९५, दि.२०.०६.२०२२. 

४. शासन ज्ञापन क्र. बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.२२१/२८-अ, 
चि,०्द.०&०१०२११, 

५. शासन ज्ञापन क्र. बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.२२१/२८-अ, 
दि.०५.१२.२०२२. 


शासन ज्ञापन :- 


GANT ३०५३ ०१४६ खाली राज्यातील विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदर लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु.१५.०० 
कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मूळ अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस रु.५.२५ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. 


2.  लेखाशीर्ष ३०५३-०१४६ खाली राज्यातील विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत रु.७.३५ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ नुसार वित्त 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.- १६२२/प्र.क्र.२२१/२८-अ 


विभागाने वितरीत केला आहे. त्यापैकी रु.५.२५ कोटी निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
वितरीत केला असून उर्वरीत रु.२.१० कोटी (दोन कोटी दहा लाख फ़क्त)निधी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव - मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, (००) (09) 
विमानतळ/ धावपट्ट्या यांचा विकास (कार्यक्रम) (३०५३ ०१४६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


बाब क्र. सन २०२२-२३ ची मूळ सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय वितरीत करण्यात आलेली रक्‍कम 
तरतूद रक्‍कम 
राज्यातील विमानतळ/ रु.१५.०० कोटी रु. ५.२५ कोटी रु.२.१० कोटी 
धावपट्ट्यांच्या 
विकासासाठी 
एकूण | रु. १५.०० कोटी रु. ५.२५ कोटी रु.२.१० कोटी 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन कोटी दहा लाख फ़क्त) 


३. उपरोक्त खर्च " मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ 
विमानक्षेत्र, (००) (09) विमानतळ/ धावपट्ट्या यांचा विकास (कार्यक्रम) (३०५३ ०१४६) (कार्यक्रम) (३०५३ 
०१४६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित 
करण्यात येत आहे. 


४. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२३ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात जमा न 
करता विहीत प्रयोजनातूनच खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या 
निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. 


प. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करुन सदर शासन 
ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.- १६२२/प्र.क्र.२२१/२८-अ 


&. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०१२०१४१९५८४००७ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


SHILPA ABHAY CHACHAD सया वासला 
INumber=1 5FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F 7 5BB8A6906B9 


DA526DCB4921B96EE9B6EF, SHILPA ABHAY CHACHAD 
Date: 2023.01.20 14:23:45 +05'30' 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

उपसंचालक, विमानचाळलन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 

महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


